नियतकालिक बदल्या सन २०२३ 
उपायुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०५/पदुम-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२.०५.२०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पश्नुसंवर्धन विभागातील उपायुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) या संवर्गातील 
खालीलप्रमाणे नमुद कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ करण्यात येत असून, 
विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व सध्याच्या बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
(१) (२) (३) 
णि SI. याहयाखान अहमदखान पठाण, उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण 
जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, कोल्हापूर । विभाग, पुणे (विषाणुशास्त्र) या रिक्‍त पदावर 
२ | डॉ. spat तुलशिराम परिहार, जिल्हा VAS उपआयुक्त, पुणे या 
जिल्हा VaR उपायुक्त, सातारा रिक्‍त पदावर 
३ | डॉ. समीर चंद्रकांत बोरकर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सोलापूर 
प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, या रिक्‍त पदावर 
गोखलेनगर, पुणे-१६ 
४ | डॉ. मधुसुदन रंगनाथराव रत्नपारखी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, हिंगोली या 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नांदेड रिक्‍त पदावर 
५ | डॉ. पसरटे सुनिल चंदन, प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण, केद्र, 
जिल्हा पश्ुसंवर्धन उपआयुक्त, IRN । गोखलेनगर ( डॉ. बोरकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
६ | डॉ. मंजुषा मोहन पुंडलीक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, गोंदिया या 


जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नागपूर रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०५/पदुम-१ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व सध्याच्या बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
(१) (२) (२) 
७ | ST. संजय शांकरराव गोरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, वाशिम या 


उपआयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र पशुधन । रिक्‍त पदावर 
विकास मंडळ, नागपुर 


८ |S. गौरीशंकर मल्लीकार्जुन हुलसुरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, धाराशिव 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन (विषशास्त्र), रोग (डॉ. पसरटे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे-६७ पदावर) 

2. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल AYA, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित 
मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही 
तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल mansing.patil@nic.in या 
ई-मेल वर सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५१२१७५४०२४८०१ असा आहे. सदर 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MANSING 
UTTAMRAO PATIL © &= 
(मानसिंग पाटील) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री aad) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. प्रधान सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०५/पदुम-१ 


संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), WAM आयुक्तालय, पुणे 
संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
संबंधित जिल्हा Wass उपआयुक्त. 


कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

. सर्व संबंधित अधिकारी....(आयुक्त पशुसंवर्धन यांचेमार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


